अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्र.ईएसटी-१०२३/प्र.क्र.३६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक :- 92/3/2028. 


संदर्भ - नियोजन विभाग पत्र क्र. निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/ का.१४२१, 
दिनांक ८ मे, २०२३. 


शासन sear :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचाळक, गट-अ (वेतन स्तर 


एस-२५ : ७८८००-२०९२००) संवर्गातील नियाजन विभाग, मंत्रालय (खुद्द) येथे कार्यरत असणारे 


श्री. अ. अ. खंडारे यांच्या सेवा नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ८/५/२०२३ रोजीच्या 


पत्राद्वारे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडे दिनांक १/५/२०२३ पासून वर्ग करण्यात आल्या 


आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत श्री. खंडारे हे पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत आहेत. सबब, श्री. खंडारे यांना 


खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या नांवासमोर स्तंभ -४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


पूर्वीची पदस्थापना 


प्रस्तावित पदस्थापना 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


| र 


श्री. अ. अ. खंडारे 


सहसंचालक, 
स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सहसंचालक (राष्ट्रीय उत्पन्न), 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मुंबई (रिक्‍त पदावर) 


2. 


उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे श्री. अ. अ. खंडारे यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर 


तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-१०२३/प्र.क्र.३६/का.१४२७ 


3. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३१२१५५०३२८११६ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


PRAKASH See eae eae 
BABANRAO GHADGE seme याकाळ 
(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
(१ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
(२ महालेखापाल (लेखारीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
(३) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(४ मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(५ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
(६ उपसचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(७ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(८) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
(९ प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
(१० संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
(११ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


